नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्‍यातील 
कातवाडी ते अनकाई बारी योजनाबाह्य रस्ता 
प्रजिमा-६५ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/ प्रआ/प्रजिमा.दर्जोन्नत/नाशिक/४०३७/सन-२०२०, 
दि.२६/१०/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/ दर्जोन्नत/२९२/सन-२०२१, दि.१९/०१/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्‍यातील कातवाडी ते अनकाई बारी योजनाबाह्य रस्ता 
प्रजिमा-६५ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करून प्रजिमा ६५ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन, नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्‍यातील कातवाडी ते अनकाई बारी योजनाबाह्य रस्ता 
प्रजिमा ६५ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. प्रजिमा ६५ ची पुर्वीची एकूण लांबी २५.६५० कि.मी. 
अशी असून, (त्यामधून Missing Length २.२५० कि.मी.वगळण्यात येत आहे.) एकूण लांबी 
२३.४०० कि.मी. मध्ये कातवाडी ते अनकाई बारी या योजनाबाह्य रस्त्याची १.४०० कि.मी.लांबी 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. समावेडाना नंतर प्रजिमा ६५ ची एकूण लांबी २४.८०० कि.मी.अशी 
होईल. तसेच प्रजिमा ६५ चे नामाभिधान- राहुड उसवाड दुगांव रायपुर वडगांव पंगु कातवाडी ते 
अनकाई बारी रस्ता असे होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०५/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४३१८.९६--१.४००) म्हणजेच ४३२०.३६ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१२४५५९२९१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
p fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
Vi k p t ° | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
ayakrao Patil ४. 
I n y r I Date: 2021.02.04 12:53:12 +05'30' 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(९ 


<२ ६९६ ७ <£2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


